नक्षलवाद्यांना अटक करण्यासाठी त्यांच्याबद्दल 
माहिती देणा-या व्यक्‍तींना द्यावयाच्या रकमेची 
प्रलंबित देयके अदा करण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
गृह विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक : एनएएक्स १११५/प्र.क्र.३५८/विझा १ ब, 
दुसरा मजला, मुख्य इमारत, मादाम कामा मार्ग, मंत्रालय, मुंबई Yoo ०३२. 
दिनांक : २९ मार्च, २०१६. 


वाचा :-१) शा.नि. गृह विभाग, क्र. एनएएक्स ०४१४/प्र.क्र.९२/विशा १ब, दि. ०८.०८.२०१४, 
2) पोळीस महासंचालक, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई यांचे पत्र क्र. पोमसं/३३/१७२५/पुरक 
मागण्या/३१/२०१५, दि. ०३.११.२०१५. 
3) शा.नि. गृह विभाग, क्र. एनएएक्स १११५/प्र.क्र.३५८/विझा १ ब, दि. ३०.०१.२०१६. 
४ शा. परिपत्रक, वित्त विभाग क्र. अर्थसं २०१५/प्र.क्र.८५/अर्थ-३, दि. ०६.०२.२०१६. 
५) शा.नि. गृह विभाग, क्र. एनएएक्स १११५/प्र.क्र.३५८/विझा १ ब, दि. २२.०२.२०१६. 


प्रस्तावना :- 

नक्षलग्रस्त भागात नक्षलवाद्यांना अटक करण्यासाठी त्यांच्याबद्दल माहिती देणा-या 
व्यक्‍तींना रोख बक्षीस देण्यात येते. सदर प्रलंबित बक्षीसांची रकमेचे देयक अदा करण्याची बाब 
शासनाच्या विचाराधीन होती. 


शासन निर्णय :- 

नक्षलग्रस्त भागात नक्षलवाद्यांना अटक करण्यासाठी त्यांच्याबद्दल माहिती देणा-या 
व्यक्‍तींना रोख बक्षीसाच्या प्रलंबित देयकासाठी पुरवणी मागणीद्वारे मंजूर रु. १,३८,००,०००/- 
(रु. एक कोटी अडतीस लक्ष फक्त) पैकी रु. ६९,००,०००/- (रुपये एकोणसत्तर लक्ष फक्त) एवढी 
रक्‍कम अदा करण्यास दिनांक ३०.०१.२०१६ व रु. ५५,२०,०००/- (रुपये पंचावन्न लक्ष वीस हजार 
फक्त) एवढी रक्‍कम अदा दिनांक २२.०२.२०१६ च्या शासन निर्णयाद्वारे मान्यता देण्यात आली होती. 
आता उर्वरित रक्‍कम रु. १३,८०,०००/- (रुपये तेरा लक्ष ऐंशी हजार फक्त) अदा करण्यास या 
शासन निर्णयाद्वारे मान्यता देण्यात येत आहे. सदर निधी दि. ३१.३.२०१६ पूर्वी खर्च करण्याची 
जबाबदारी पोलीस महासंचालक, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई / पोलीस अधिक्षक, गडचिरोली यांची 
राहील. 

यासाठीचा खर्च मागणी क्र. “बी-१, २०५५ पोलीस (००) (०१) संचालन व प्रशासन (२०५५ 
००१४) ५० इतर खर्च” या लेखाशिर्षाखाळली सन २०१५-१६ साठी उपलब्ध असलेल्या निधीतून खर्च 
भागविण्यात यावा. 


पृष्ठ २ पैकी १ 


शासन निर्णय क्रमांकः एनएएक्स १११५/प्र.क्र.३५८/विश्ा १ ब, 


2. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेतांक २०१६०३२९१७२३४३४०२९ असा आहे. हा शासन 
निर्णय डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


Digitally signed by Surendra Ambadas 
Deshmukh 
S 1 re Nn d fa A mM b a d a S DN: c=IN, o=Government Of Maharashtra, 
ou=Under Secretary, postalCode=400032, 
st=Maharashtra, cn=Surendra Ambadas 
Deshmukh ale 
Date: 2016.03.29 17:26:24 +05'30' 


(सु. अं. देशमुख ) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 


१ मा.राज्यपालांचे सचिव, राजभवन, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई 

२) मा.मुख्यमंत्र्यांचे प्रधान सचिव, 

३) सर्वमा.मंत्री/ मा. राज्यमंत्री यांचे खाजगी सचिव, 

४ मा. विरोधी पक्षनेता, विधान परिषद, 

५ मा. विरोधी पक्षनेता, विधान सभा, 

६ सर्व विधान परिषद / विधान सभा सदस्य, 

७ मुख्य सचिव, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई, 

८) सर्व अपर मुख्य सचिव/ प्रधान सचिव / सचिव, मंत्रालयीन विभाग, 
९) महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता), महाराष्ट्र १/२, मुंबई / नागपूर, 
१० महालेखापाल (लेखा परिक्षा), महाराष्ट्र १/२, मुंबई / नागपूर, 

११ पोलीस महासंचालक, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई, 

१२) आयुक्त, राज्य गुप्तावार्ता विभाग, मुंबई, 

१३) अपर पोलीस महासंचालक (विशेष कृती), महाराष्ट्र राज्य, मुंबई, 
१४ अपर पोलीस महासंचालक, राज्य राखीव पोलीस बल, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई, 


) 
) 
) 
) 
) 
) विशेष पोलीस महानिरीक्षक, राज्य राखीव पोलीस बल, नागपूर / पुणे, 
) विशेष पोलीस महानिरीक्षक, गडचिरोली परिक्षेत्र, गडचिरोली, 
१७ जिल्हाधिकारी, गडचिरोली / गोंदिया, 
) 
) 
) 
) 
) 
) 


पोलीस अधिक्षक, गडचिरोली / अहेरी / गोंदिया, 

सर्व समादेशक, राज्य राखीव पोलीस बल, 

गृह विभागातील सर्व अधिकारी. 

जिल्हा कोषागार अधिकारी, गडचिरोली / गोंदिया / चंद्रपूर, 
निवासी लेखा परिक्षा अधिकारी, मुंबई 

निवडनस्ती (विशा-१ब) 


पृष्ठ २ पैकी २ 


